महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण 
बदल्यांमध्ये अंडात: बदल करण्याबाबत 
अधीक्षक व तत्सम, गट-ब 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली ३११९/प्र.क्र ३७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ : शा.शि. व क्री.विभाग, शासन आदेश क्र. बदली-३११९/प्र.क्र.3७/प्रशा-२, दिनांक २८.०५.२०१९ 


शासन Sear :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०१९ रोजी तीन वर्षाचा 


कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिनांक २८.०५.२०१९ रोजी निर्गमित करण्यात 


आले आहेत. त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत sata: बदल करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर 


घेण्यात आला आहे. नागरी सेवा मंडळ क्र.१ यांनी सक्षम प्राधिकारी यांना शिफारस केली होती व सक्षम 


TRIGA दिलेल्या मान्यतेनुसार खाळीळ तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या पदस्थापनेमध्ये 


त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नावव । दि.२८.०५.२०१९ अंशत: अभिप्राय 
क्र. पदनाम च्या आदेशान्वये बदलीनंतरची 
करण्यात आलेली पदस्थापना 
पदस्थापना 

"लं २ 3 a eed 4 

१ | at. नितीन प्रतापराव । अधीक्षक, कनिष्ठ प्रशासन  । विनंती नुसार, श्रीमती भोर 
पाटील, अधीक्षक, वेतन व भ.नि.नि. | अधिकारी, विभागीय | यांच्या विनंती बदलीने 
वेतन व भ.नि.नि. पथक | पथक (प्राथ. धुळे । शिक्षण उपसंचालक | रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
(माध्य.) धुळे कार्यालय, नाशिक 


शासन Beal क्रमांकः बदली ३११९/प्र.क्र ३७/प्रशा-२ 


२. संबंधित अधिकारी हे दिनांक २८.०५.२०१९ रोजीच्या आदेशानुसार संबंधित पदावर रुजू झाले 


असल्यास, हे आदेश अंमलात येणार नाहीत. आयुक्त (शिक्षण) यांनी याबाबत प्रथम खात्री करून नंतर 


वरीलप्रमाणे आदेशा निर्गमित करावेत. 


३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 


कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


oe सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०८०११७४३२०३६२१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


veshwar Mamadapure 
DN: c=IN, o=Government ॥ Of Maharashtra, ou=School Education and 
Santosh BasaVveshwa 9८0०० stiaherashr, 
2.5.4.20=3bfe1 11652996d95372924b1d22cdf88b33dfa2a3de3d8ea01 
b7d83adc40cb6, 


Mamadapure = Se 
(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


) 

) संबंधित शिक्षण संचालक 
) संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

) संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
) 

) 

) 


AN A) 


9८ 


o~ 


संबंधित शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे / नाशिक 
संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


4 


an 


9 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती, प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


